बदली - उपअभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८६ /सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२.१०.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कार्यरत असलेले श्री.लक्ष्मण ह. बिळगोजी व श्री.अरूण निंबा 
जाधव, उप अभियंता (स्थापत्य) यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबतचे आदेश, शासन Beat क्रमांकः 
एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८६ /सेवा-२, दिनांक १२.९.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. 
सदर आदेशामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


१. सदर आदेझात नमूद केलेले 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ 
(४ (एक) ' ऐवजी ‘AERIS शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय 
कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) (दोन) 
व ४ (४) (4)? असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०१२१२२५३६९८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arvind Nc 
Jaga n nath 5: so मा नवाच 7957f95eeba7e16ac871e5 


INumber=9002cefc24afd7333b681924bSec78d113 


ou= 
postalCode=400032, 


291ff4a25db398420a06cd457d41f5, 


Ka m ble a 905 '05'30' 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 

२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण/मुंबई 

३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई/वांद्रे 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

५. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एलटीएस-२०१८/ प्र.क्र.८६ /सेवा-२ 


६. मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) 
/मा.राज्यमंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक 
उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


